आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी 
करून राज्याचे नाव उज्जवल केलेल्या खेळाडूंना 
व त्यांच्या मार्गदर्शकांना प्रोत्साहनपर बक्षिसे 
देऊन गौरविण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: राक्रीधो-२०२४/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ०१ जुले, २०२४ 


वाचा: १) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: राक्रीधो-२०१२/प्र.क्र.१५८/ 
क्रीयुसे-२ , दिनांक ०५ फेब्रुवारी, २०१४ 

२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: राक्रीधो-२०१८/प्र.क्र.१०३/ 
क्रीयुसे-२, दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०१८ 


प्रस्तावना :- 

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करून राज्याचे नाव उज्जवल केलेल्या 
खेळाडूंना व त्यांच्या मार्गदर्शकांना प्रोत्साहनपर बक्षिसे देऊन गौरविण्याची योजना झासनाच्या 
उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयानुसार कार्यान्वित करण्यात आळेळी आहे. सदर शासन 
निर्णयातील परिशिष्ट-अ मधील नियम क्र.०३ नुसार पुरस्काराचे स्वरूप निश्चित करण्यात आले आहे. 
यामध्ये नमूद स्पर्धेतील पदक प्राप्त खेळाडू व त्यांच्या मार्गदर्शकांना रोख बक्षीस देवून गौरविण्यात 
येते. तद्नंतर शासनाच्या उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये उपरोक्‍त नमूद परिशिष्ट अ 
मधील नियम क्रमांक ४, पात्रतेच्या निकषांमध्ये नवीन नियमांचा समावेश करण्यात आला आहे. सदर 
निकषामध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने आता 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयातील परिशिष्ट “अ” मधील नियम क्र.४, पात्रतेच्या 
निकषांमधील अ.क्र.(७) खालीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहेत- 


(iv) उपरोक्त सर्व स्पर्धेतील सांघिक स्पर्धा असल्यास आठ देशाचे संघ असणे 
आव्यक आहे. तसेच वैयक्तिक क्रीडा प्रकारात आठ देशांचे खेळाडू संबंधित खेळ 
प्रकाराच्या स्पर्धि/वयोगटात सहभागी असणे आवश्‍यक आहे. तथापि, ऑलिम्पिक 
क्रीडा स्पर्धा, आशियाई क्रीडा स्पर्धा तसेच कॉमनवेल्थ क्रीडा स्पर्धा या स्पर्धांमध्ये 
सहभागी खेळाडूंना प्रोत्साहनपर बक्षीस रक्‍कम देताना सांघिक/वैयक्तिक क्रीडा 
प्रकारात किमान सहभागी संघांची/देशाची अट आवश्‍यक असणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः राक्रीधो-२०२४/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२ 
2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०७०११६१९२७३४२१ आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


d by DNYANESHWAR ASARAJI AVHAD 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SCHOOL 
D N YA N E S H W A R EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=190ce31a764c50caee9al 1b81ac560fcOd8Sbb0ebc377F 
35, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNum| ber=05AE4207671 9DOFCESDC8ACF3A44FBA50819DD 
A S A R AJ | AV H A D 0D088B25A2D0D7CDE0256A48B0, -DNYANESHWAR ASARAJI 


Date: 2024.07.01 16:30:34 +05'30 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

२) मा.उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, 

३) मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 

४) मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे खाजगी सचिव, 
५) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, 
) 
) 
) 
) 


( 
( 
( 
( 
( 
(६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर, 
(७ महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


८) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई, 

९) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे, 

१०सर्व उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा (संचालनालयामार्फत) 
११) सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचाळनाळयामार्फत) 
१२)वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे, 

१३) निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


